श्रीमती शु.स.बोरकर, अवर सचिव यांची सेवा 
सामान्य प्रशासन विभाग निवडणूक झाखा यांना 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक- संकीर्ण-२०११/प्र.क्र.८८/कार्या-१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - २७ एप्रिल, २०१८. 


AIR Beat :- 


भारत निवडणूक आयोगाने दि.२०.४.२०१८ च्या प्रसिध्दीपत्रकान्वये महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 
स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या ६ जागांसाठी द्विवार्षीक निवडणूक घोषित केली आहे. तसेच दोन 
लोकसभा व एका विधानसभा मतदारसंघामध्ये पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. निवडणूक 
शाखेची तातडी व निकड विचारात घेता, श्रीमती शु.स.बोरकर, अवर सचिव यांच्या सेवा तत्काळ प्रभावाने 
सामान्य प्रशासन विभागातील निवडणूक शाखेस ३ महिन्याच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 
२. श्रीमती शु.स.बोरकर, अवर सचिव यांचे अवर सचिव पदावरील पदस्थापनेबाबत आदेश स्वतंत्रपणे 
निर्गमित करण्यात येतील. 

सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०१८०४२७१७४४०८८१०७ असा आहे. हे ASAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Gajanan Bhimrao 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
: C=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 


post Maharashtra, 
b973b0795ae988a7c005050F9180a8021 798a5c1 ed41ada8a7272 


wNngog 
2 


G U | चे V pepe nei 3c3fefSdc2ad659e360f7 3b682d 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती शु.स.बोरकर, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत, 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 


